आरोग्यवर्धिनी केंद्रामध्ये नियुक्‍त 
होणाऱ्या आयुर्वेद पदवीधारकांसाठी 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, 
नाशिक अंतर्गत सहा महिन्याच्या 
प्रशिक्षण अभ्यासक्रमास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एमईडी १०१८/प्र.क्र.२७०/१८/शिक्षण-२ 
०९ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर,२०१८ 


वाचा:- समक्रमांक, शासन निर्णय, दिनांक ०९.०८.२०१८. 


“आधुनिक मध्यमस्तरीय सेवा प्रदाता अभ्यासक्रम”* राबविण्याच्या अनुषंगाने दिनांक 
०९.०८.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व 
शर्तीमधील क्रमांक १ वरील अट पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावी- 


“9) सदर अभ्यासक्रम हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील किमान १०० खाटांच्या 
शासकीय संस्थांमध्ये ३० प्रवेशक्षमतेसह आणि किमान २०० खाटांच्या शासकीय संस्थांमध्ये go 
प्रवेशक्षमतेसह सुरु करण्यात यावा.” 


२. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०१८०९२११६१६०२८०१३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Surendra 0001 


P | h d st=Maharasht 
raina 2.5.4.20=da74ced4daa59e5121be348655e7141 


Chankar ee 
(सुरेन्द्र चानकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एमईडी १०१८/प्र.क्र.२७०/१८/शिक्षण-२ 


मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, फोर्ट, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

संचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई 

कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 

निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


